राज्य सरोवर संवर्धन योजनेंतर्गत 
मंजूर मौजे वडणगे.ता ,करवीर, जि . 
कोल्हापूर येथील वडणगे तलाव 
संवर्धन प्रस्तावाची प्रशासकीय मान्यता 
रद्द करणेबाबत . 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रासयो-२०२४/प्र.क्र.३०/आस्थापना-अ 
नवीन प्रशासन भवन, १५ वा मजला, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मादाम कामा मार्ग, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ०७ फेब्रुवारी, २०२४ 


वाचा :- 
१) पर्यावरण विभाग विभाग शासन निर्णय क्र.इएनव्ही २००८/प्र.क्र.६९/तां.क.३, 
दि.२७.०८.२००८ 
2) शासन निर्णय, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग, क्रमांक रासयो-२०१६, 
प्र.क्र.५१/तां.क.३, दि.०७.११.२०१७ 
३) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद कोल्हापूर, जि.कोल्हापूर यांचे दि.१३.०४.२०२३ 
दि.०४.०७.२०२३ व दि.२५.१०.२०२३ रोजीची पत्रे. 
प्रस्तावना- 


राज्यातील तलाव, सरोवरे व मोठे VSR यांचे पर्यावरणीयदृष्ट्या संवर्धन करण्यासाठी राज्य 
शासनाने राज्य सरोवर संवर्धन योजना सन २००६-०७ या वर्षापासून सुरू केली आहे. या योजनेंतर्गत मौ. 
वडणगे, ता. करवीर, जि. कोल्हापूर येथील वडणगे तलाव संवर्धन प्रस्तावास दि. ०७ नोव्हेंबर, २०१७ 
रोजीच्या शासन निर्णयान्वये रु.३,७०,०४,३१५/- इतक्या रकमेच्या खर्चास काही अटी व शर्तीच्या अधीन 
राहून प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आलेली होती. सदर प्रशासकीय मान्यतेन्वये राज्य शासनाचा 
हिस्सा(९०%) रुपये ३,३३,०३,८८३/- व ग्रामपंचायतीचा हिस्सा(१०%) रु.३७,००,४३२/- इतका आहे. तसेच 
सदर कामासाठी पहिला हप्ता म्हणून रु.६०.०० लक्ष इतका निधी मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जि.प. 
कोल्हापूर यांना वितरित करण्यात आलेला होता. 


सदरनुसार संबंधितांनी वडणगे तलाव संवर्धनाची कामे हाती घेऊन आतापर्यंत रुपये ९९,५७,६८२/- 
इतका खर्च करण्यात आला असल्याचे कळविले आहे. परंतु आता, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प. 
कोल्हापूर यांनी दि.२५.१०.२०२३ रोजीच्या पत्रान्वये सदर योजनंतर्गत उर्वरित कामे राबविण्यास तसेच 
स्थानिक संस्थेचा १०% हिस्सा जमा करण्यास असमर्थता दर्शविल्याने सदर प्रस्ताव आहे त्या स्थितीत रद्द 
करण्यास तसेच एकूण खर्ची पडलेल्या निधीच्या अनुषंगाने शासनाचा उर्वरित हिस्सा वितरित करण्याबाबत 
विनंती केलेली आहे. सदर विनंतीनुसार, खर्ची पडलेल्या निधीपैकी शासन हिऱ्याचे रुपये २९,६१,९१४/- 
इतकी रक्‍कम वितरित करून प्रस्ताव आहे त्या स्थितीत रद्द करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः रासयो-२०२४/प्र.क्र.३०/आस्थापना अ 


शासन निर्णय : 

राज्य सरोवर संवर्धन योजनेंतर्गत दि. ०७ नोव्हेंबर, २०१७ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मंजूर 
करण्यात आलेला वडणगे तलाव संवर्धन प्रकल्प राबविण्यास तसेच १०% हिस्सा भरण्याबाबत वडणगे 
ग्रामपंचायत तसेच जिल्हा परिषद कोल्हापूर यांनी असमर्थता दर्शविल्याने सदर तलाव संवर्धन प्रकल्प रद्द 
करण्यात येत आहे. 


२. राज्य सरोवर संवर्धन योजनेंतर्गत वडणगे तलावाचे पर्यावरणीयद्ृष्ट्या संवर्धन करणेकामी खर्ची 
पडलेला एकूण निधी विचारात घेता शासन हिस्स्यापैकी उर्वरित एकूण रुपये २९,६१,९१४/- (रुपये 
एकोणतीस लक्ष एकसष्ट हजार नऊशे चौदा फक्त) इतका निधी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 
कोल्हापूर, जि. कोल्हापूर यांना वितरित करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


३. सदर प्रयोजनार्थ होणारा खर्च हा “मागणी क्र. यू-४, ३४३५ परिस्थितिकी व पर्यावरण ०४, प्रदूषण 
प्रतिबंध व नियंत्रण, १०३, वायू व जल प्रदूषण प्रतिबंध, पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना -राज्य योजनांतर्गत 
योजना, (०२), पर्यावरण प्रतिबंध, (०२) (०७), राष्ट्रीय सरोवर संवर्धन योजना (३४३५ ०१८२), ३१, सहाय्यक 
अनुदाने (वेतनेतर)” या मुख्य- लेखाशिर्षाखाळी सन २०२३-२४ या वर्षासाठीच्या मंजूर अनुदानातून 
भागविण्यात यावा व त्याच लेखाशिर्षाखाली वर्गीकृत करण्यात यावा. 
४. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद कोल्हापूर, जि. कोल्हापूर यांना अदा करावयाची रु. 
२९,६१,९१४/- (रुपये एकोणतीस लक्ष एकसष्ट हजार Anal चौदा फक्त) एवढी रक्‍कम अधिदान व 
लेखाधिकारी यांच्यामार्फत कोषागारातून वित्त विभागाने निर्गमित केलेल्या शासन निर्णय क्र .संकीर्ण 
२०२०/प्र.क्र.६/२०/कोषा-प्रशा५ , दि१२ .११. २०२१अन्वये ई-कुबेर प्रणालीद्वारे थेट मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी, जिल्हा परिषद कोल्हापूर, जि. कोल्हापूर यांच्या बँक खाते०३००१०१०१९२९३-, IFSC code- 
CNRBoo00300 मध्ये जमा करावे .प्रस्तुत प्रकरणी श्री .किशोर मो .सोईतकर ,कार्यासन अधिकारी , 
पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून व श्री .सु.कि .निकम , 
सहसचिव ,पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग ,मंत्रालय यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून प्राधिकृत 
करण्यात येत आहे. 
५. प्रस्तूत शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०२३/प्रक्र.४०/अर्थ-३, 
दिनांक १२ एप्रिल, २०२३ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात 
येत आहे. तसेच प्रमाणित करण्यात येते की, दिनांक १२.०४.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयातील 
परिशिष्टातील अनु.क्र. २ व ९ मधील अटींची पुर्तता होत आहे, तसेच वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक 
क्रमांक अर्थसं-२०२३/प्रक्र.४०/अर्थ-३, दिनांक १२ एप्रिल, २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयातील अटी व 
शर्तीनुसार वितरित करण्यात येत आहे. 

|) वित्त विभागाच्या परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०२३/प्रक्र.४०/अर्थ-३, दिनांक 92 एप्रिळ, २०२३ च्या 

परिशिष्टातील अनुक्रमांक ९ मधील ३१ वेतनेतर सहायक अनुदाने या बाबीखाळील खर्च करण्यास 

विभागाला अधिकार प्राप्त झाले असून सदर परिपत्रकातील नमूद अटींची पूर्तता करण्यात आली आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रासयो-२०२४/प्र.क्र.३०/आस्थापना अ 


६. 


Il) वित्त विभागाच्या परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०२३/प्रक्र.४०/अर्थ-३, दिनांक १२ एप्रिल, २०२३ च्या 
परिशिष्टातील अनुक्रमांक १,३,४,५,६,७ व ८ या प्रकरणी लागू नाही. तसेच सदर परिशिष्टातील 
अनुक्रमांक ४ बाबत नमूद करण्यात येते की ही योजना केंद्र पुरस्कृत बाहय Gera योजना नाही. 

॥) वित्त विभागाच्या परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०२३/प्रक्र.४०/अर्थ-३, दिनांक १२ एप्रिल, २०२३ च्या 
परिपत्रकासोबतच्या परिशिष्टातील अनुक्रमांक २ च्या अनुषंगाने नमूद करण्यात येते की, सदर 
योजनेच्या स्वरुपात अथवा व्याप्तीमध्ये कसलाही बदल करण्यात आलेला नाही. तसेच परिशिष्टातील 
अ.क्र.९ संदर्भातील तपासणी सूचीमधीळल अनुक्रमांक १,२,३ व ४ मध्ये नमूद करण्यात आलेल्या अटींची 
पूर्तता होत आहे. तसेच सदर अनुक्रमांक ९ संदर्भातील तपासणी सूचीमधीळ अनुक्रमांक ५ ते १० या 
प्रकरणी लागू नाही. 


या शिवाय वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्रमांक संकीर्ण २०१६/प्र. क्र.३१/कोषा.प्रशा-५, दिनांक 


१०.०५.२०१६ अन्वये अनुक्रमांक “अ” मधील खालील बाबींची पूर्तता होत आहे. 


७. 


१) विभागास प्रदान वित्तीय अधिकाराबाबत वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्र अर्थस 
२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३ दिनांक ०२.०४.२०१८ मधील परिच्छेद क्र.६ (अ) नुसार रु.५ कोटी पर्यंतच्या 
अनावर्ती योजनेच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्याचे अधिकार प्रशासकीय विभागांना आहेत. 

2) वडणगे तलावाच्या संवर्धनासाठी २९,६१,९१४/- (रुपये एकोणतीस लक्ष एकसष्ट हजार नऊडो चौदा 
फक्त) इतका निधी प्रस्तुत शासन निर्णयाव्दारे वितरित करण्यात येत आहे. 

३) “मागणी क्र.यु-४, ३४३५-परिस्थितीकी व पर्यावरण, ०४, प्रदुषण प्रतिबंध व नियंत्रण, १०३, वायू व 
जल प्रदूषण प्रतिबंध, पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना-राज्य योजनांतर्गत योजना, (०२) पर्यावरण 
प्रतिबंध (०२) (०७) राष्ट्रीय सरोवर संवर्धन योजना (३४३५ ०१८२) ३१, सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर)”या 
मुख्य लेखाशिर्षाखाली कोणतेही संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही. 

४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद कोल्हापूर, जि. कोल्हापूर यांच्याकडून पर्यावरण व 
वातावरणीय बदल विभागास कोणतेही येणे बाकी नाही. 

4) तसेच उपरोक्‍त शासन निर्णयाच्या अनुक्रमांक “अ” मधील क्रमांक ६,७,८ व ९ येथील बाबी लागू 
नाहीत. 


स्थानिक MA Ara संरक्षण करणे ही प्रामुख्याने स्थानिक यंत्रणेची जबाबदारी असते. सबब, सदर 


तळावातील पाणी कोणत्याही बाह्यस््रोतांमारफत दूषित/प्रदूषित होणार नाही याची सर्वस्वी जबाबदारी 
स्थानिक यंत्रणेची प्रमुख म्हणून मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद कोल्हापूर यांची असेळ. सदर 
प्रस्तावासंबधित आतापर्यंत झालेल्या एकूण खर्चाचे बाबनिहाय तपशिल, विहित नमून्यातीलळ उपयोगिता 
प्रमाणपत्र, राबविलेल्या कामांचा गुणवत्ता अहवाल तसेच राबविलेल्या कामांत काही अनियमितता 
असण्याची शक्यता पडताळून आवश्‍यक ती चौकशी करून कामे योग्य प्रकारे राबविली गेली नसल्यास 
संबंधित अधिकारी/ कर्मचारी/संस्था/कंत्राटदार/ठेकदार यांच्यावर शासन नियमांनुसार गुन्हा दाखल 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः रासयो-२०२४/प्र.क्र.३०/आस्थापना अ 


करून केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प. कोल्हापूर यांनी विभागास तातडीने 
सादर करावा. 
८. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०२०७१७०७५६४३०४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SURYAKANT KISAN NIKAM 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=ENVIRONMENT 
AND CLIMATE CHANGE DEPARTMENT, 


2.5.4.20=3978ce8e745a91e0561f6f9473df7e92873ee7ac8c2f7c49ac 
520e61061ddded, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


KISAN NIKAM | ss नन 
(qf fra) , 
सह सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग 
महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राज भवन, मुंबई. 
२. मा. मुख्यमंत्री (पर्यावरण व वातावरणीय बदल) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 
४. प्रधान सचिव (पर्यावरण व वातावरणीय बदल), मंत्रालय, मुंबई. 
५. प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद कोल्हापूर. 
८. महालेखापाल (लेखापरिक्षा) १. महाराष्ट्र मुंबई-४०००२०. 
९. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई- ४०००२०. 
१०. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 
११. महालेखापाल (लेखापरिक्षा) २. महाराष्ट्र, नागपूर. 
१२.अधिदान व लेखाधिकारी, वांद्रे (पूर्व) मुंबई-४०००५१. 
१३. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 
१४. निवासी लेखाधिकारी, मुंबई. 
१५. संचालक, लेखा व कोषागरे, मुंबई. 
१६. मुख्यलेखा परिक्षक, स्थानिक निधीलेखा, कोकण भवन, मुंबई. 
qo. वित्त विभाग (कार्यासन क्रमांक व्यय-१६/अर्थसंकल्प-७), मंत्रालय, मुंबई. 
१८.नियोजन विभाग, कार्यासन क्र.१४७२, मंत्रालय, मंबई. 
१९. रोखशाखा, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२०. निवडनस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


